जल जीवन fem अंतर्गत प्रादेशिक 
विभाग स्तरावरील तांत्रिक छाननीस सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या वित्तीय मर्यादा निश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१८/प्र.क्र.४०/पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
PUPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: २ फेब्रुवारी,२०२१ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.ग्रापापु-२०१८/ प्र.क्र.४०/ पापु १०, 
दि.०७.०८.२०१८ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र. ग्रापापु -२०१८/ प्र.क्र.४०/ WY १०, 
दि.१६.०८.२०१९ 
३. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.जजमि २०१९/ प्र.क्र.१३८/ पापु १० (०७, 
दि.०४.०९.२०२० 
प्रस्तावना- 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
देतेवेळी त्यांची व्यवस्थित छाननी व्हावी याकरीता या विभागाचे संदर्भिय क्र.१ दि.७.०८.२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये शासनस्तरावर व प्रादेशिक स्तरावर तांत्रिक छाननी समिती गठित करण्यात आली होती. सदर 
तांत्रिक छाननी समितीमध्ये या विभागाचे संदर्भिय क्र.२ दि.१६.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा 
करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार रु.५.०० कोटी पर्यंतच्या नवीन योजनांच्या तांत्रिक छाननीचे अधिकार 
प्रादेशिकस्तरावरील तांत्रिक छाननी समितीकडे देण्यात आलेले होते. 


०२. तथापि, सन २०१९-२०२० पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची जल जीवन Par मध्ये 
पुनर्रचना करण्यात आली असुन PRM अंतर्गत सन २०२४ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास प्रतीदिन 
दरडोई ५५ लिटर प्रमाणे नळाद्वारे शुध्द पेयजल उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र 
शासनामार्फत दि.२५.१२.२०१९ रोजी जल जीवन मिझडानच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असून 
त्यानुसार राज्यात जल जीवन Far राबविण्याकरीता संदर्भ क्र.३ दि.०४.०९.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०३. जल जीवन मिशन अंतर्गत अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता नवीन योजनांची तसेच अस्तित्वातील 
योजनांच्या पुनर्जोडणीची कामे हाती घ्यावयाची आहेत. सबब जिल्हास्तरावरील/ प्रादेशिकस्तरावरील 
योजनांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेपूर्वी करावयाच्या तांत्रिक छाननीकरीता सक्षम असलेल्या प्राधिकारी 
यांच्या वित्तीय मर्यादा सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे २०१८/प्र.क्र.४०/ पापु १० 


शासन निर्णय- 

जल जीवन far अंतर्गत जिल्हा/ प्रादेशिकस्तरावरील नवीन योजना व अस्तित्वातील योजनांच्या 
सुधारणात्मक पुनर्जोडणीच्या कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्यापुर्वी करावयाच्या तांत्रिक छाननीस 
सक्षम प्राधिकारी/ सक्षम समितीच्या वित्तीय मर्यादा पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सक्षम प्राधिकारी/ सक्षम समिती वित्तीय मर्यादा 
rl कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, संबंधित | 6.24.00 लक्षपर्यंत 
जिल्हा 
२ १. अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ- | रु.२५.०० लक्ष ते रु.२.५० कोटी 
अध्यक्ष पर्यंत 


२. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद - सदस्य 

३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - 
सदस्य 

४. सहाय्यक अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण मंडळ - सदस्य सचिव 


३ १. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, संबंधित | रु.२.५० कोटी ते रु.५.०० कोटी 
प्रादेशिक विभाग - अध्यक्ष पर्यंत 

२. अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मंडळ- 
सदस्य 

३. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - 
सदस्य 

४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद- सदस्य 

५. प्रकल्प संचालक, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिठान- 
सदस्य 

६. सहा.मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
संबंधित प्रादेशिक विभाग - सदस्य सचिव 


02. रु.५.०० कोटींच्या पुढील नवीन योजनांची तांत्रिक छाननीकरीता प्रस्ताव शासनस्तरावरील तांत्रिक 
छाननी समितीकडे सादर करण्यात यावेत. 


०३. उपरोक्त प्रमाणे तांत्रिक छाननीचे अधिकार वापरताना जल जीवन Par अंतर्गत शासनाद्वारे वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे २०१८/प्र.क्र.४०/ पापु १० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक. २०२१०२०२१५५९३४१२२८असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Saroj Rajesh 


S a roj Deshpande 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Water Supply And 


R bs h Sanitation Department, 

| e S 7 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6a31a46110f5bc3d6fc7bdfid 
6619a227d04e20859a66b7faddf9190a 


D e S h p a Nn d e ८096802, cn=Saroj Rajesh Deshpande 


Date: 2021.02.02 18:12:43 +05'30' 


(सरोज देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


र्‌. 


. मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग/ औरंगाबाद विभाग/ पुणे विभाग/नाशिक विभाग/ 


अमरावती विभाग/नागपूर विभाग 


. PRM संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सवी). 


प्रकल्प संचालक,राज्य पाणी व स्वच्छता am, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 
मुख्य अभियंता (सर्व), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 


१०.प्रादेशिक उप संचालक (सर्व), भूजल व विकास यंत्रणा. 

११.अधीक्षक अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१२.कार्यकारी अभियंता (सवी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण. 

१३.कार्यकारी अभियंता (सर्व), ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषदा. 
१४.पाणी पुरवठा विभागातील सर्व पर्यवेक्षीय अधिकारी व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


